स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) टप्पा-२ अंतर्गत, 
विविध उपांगांच्या अंमलबजावणी संदर्भातील 
मार्गदर्शक सूचना... 
महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः स्वभामि-२०२३/प्र.क्र. ६५/पापु-०८ 
७वा मजला, जी.टी. रूग्णालय संकुल, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मंत्रालय, मुंबई- Yoo ००१. 
दिनांक: ०८ सप्टेंबर, २०२३. 


वाचा :- 
१) पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग,शासन निर्णय क्रमांक: स्वभामि -२०२१/प्र.क्र.२७२ 
(भाग-१)/पापु-१६, दिनांक १८.१०.२०२१ 


शासन शुध्दीपत्रक:- 


उपरोक्त वाचा क्रमांक १ येथील शासन निर्णयामध्ये खालीलप्रमाणे परिच्छेद क्रमांक-१(क) 
समाविष्ट करण्यात येत आहे :- 


“तथापि,  गाव/तालुका/जिल्हास्तरीय विशिष्ट उपांगाबाबत 
आवश्यकतेनुसार तांत्रिक मान्यता देणे, प्रशासकीय मान्यता देणे, कार्यान्वयन 
यंत्रणा निश्चित करणे, निविदा प्रक्रिया राबविणे, कार्यारंभ आदेश देणे, पुरवठा 
आदेश देणे, अंमलबजावणी करणे, त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत तपासणी करणे, निधी 
वितरित करणे, देयके अदा करणे याबाबतचे सर्व अधिकार राज्य पाणी व स्वच्छता 
मिशन/पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागास राहतील.” 


वी सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२३०९०८१४३०१२२२२८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
HARSH fof ae meee 


ou=WATER SUPPLY AND SANITATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=4d681616973b9509460f63 155f2d1d3dffe33d04 
10032, 


6d2adc8504f466852619624e, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


serialNumber=48EF41 A6A6D899B8BCF71B256164BA84 
DEF4261D73071D543D129EFBCOCSB6FF, cn=HARSH 


JAGADALE a 00 
(हर्ष जगदाळे) 
कक्ष अधिकारी ARIS BRA 


) मा. राज्यपाल यांचे सचिव. 

) मा. विधानसभा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष व मा. विधानपरिषद सभापती/उप सभापती. 
३) मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव. 
) 

) 


मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव. 
सर्व मा. मंत्री /मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः स्वभामि-२०२३/प्र.क्र. ६५/पापु-०८ 


६) मा.विधानसभा व विधानपरिषद सदस्य. 

७ जिल्हा परिषद अध्यक्षा/अध्यक्ष, सर्व 

८) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य मंत्रालय, मुंबई 

९) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सर्व, मंत्रालय, मुंबई 

१०) महासंचालक माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

११) सह सचिव/उपसचिव तथा अभियान संचालक (स्वच्छ भारत अभियान), पाणी पुरवठा व 

स्वच्छता विभाग, मंत्रालय , मुंबई 

१२)विभागीय आयुक्‍्त,विभाग सर्व 

१३) जिल्हाधिकारी,सर्व 

१४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिल्हा परिषद सर्व. 

१५) उपायुक्त (विकास), सर्व 
) 
) 
) 


१६) प्रकल्प संचालक (स्वभामि), राज्य पाणी व स्वच्छता FSM, बेलापूर, नवी मुंबई 

१७) अवर सचिव (पापु-१६) पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१८) जिल्हा समन्वयक (स्वच्छ भारत अभियान) तथा उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
(पा.व.स्व), जिल्हा परिषद, सर्व 

१९) पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागातील सर्व कार्यासने. 

२०) निवडनस्ती पापु ०८ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


